महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशीर्ष 
“२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा” 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत. 


शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२१/प्र.क्र.४१(पो/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च २०२१ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र अपाऊ २०२०/प्र.क्र.१२०/उर्जा-७, दिनांक २९.१२.२०२० 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र अपाऊ २०२०/प्र.क्र.१२०/उर्जा-७, दिनांक ३०.१२.२०२० 


8 


) 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/उर्जा-७, दिनांक 23.02.2029 
) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३३/उर्जा-३, दिनांक २७.०३.२०२१ 
) 


५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दिनांक ३०.०३.२०२१ 


शासन निर्णय- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० अपारंपारिक ऊर्जा 
साधने अंतर्गत केलेल्या एकूण तरतूद रु.८००,००,०१,००० /- (रुपये आठशे कोटी एक हजार फक्त) 
मधून रुपये ६०९,९६,४१,०००/- तरतूद पुनर्विनियोजनाने वळती करुन रुपये १३७,५३,६०,०००/- अंतिम 
अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये ५२,५०,००,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाश्रिर्षात 
जमा करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम । प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद/ बचत 
खर्च 
Se ही. ______| २ 3 8 4 

मागणी क्रमांक के-६, मुख्य मुळ ०० | ५१९०६० | पुरवणी 
लेखाशिर्ष २८१० नवीन व पुरवणी १ मागणीद्वारे 
नवीकरणीय ऊर्जा, १०५ सहाय्यभूत | पुनर्वि-)५१९०५९ लाक्षणिक तरतूद 
कार्यक्रम, (०१) नवीकरणीय ऊर्जा एकूण 5५१९०६० करुन 
अंजर्गत विद्युत ग्रीड उभारणी पुनर्विनियोजना 
कार्यक्रम (केंपुयो) (०१) (०१) १३ व्या द्वारे तरतूद 
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार उपलब्ध करुन 
प्रोत्साहन अनुदान (कार्यक्रम) दिलेली आहे. 
(२८१००९११) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य मुळ २५००००० | ६२५००० | ५२५००० | कोरोना विषाणू 
लेखाशिर्ष २८१० नवीन व पुनर्वि (-)१३५०००० प्रादुर्भावाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र.४१(५/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम । प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद/ बचत 
खर्च 
a rs 2 3 8 4 
नवीकरणीय ऊर्जा, 02 सौर, १०२ | एकूणऱ- ११५०००० पार्श्वभूमीवर वित्त 
प्रकाश व्होल्ट, (०१) सौर उर्जा विभागाने निधी 
कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (०१) वितरणावर निर्बंध 
(०१) सौर विजेवरील कृषिपंप आणल्याने 
बसविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान उर्वरित तरतूद 
(राज्य हिस्सा ५ टक्के) (कार्यक्रम) प्रत्यार्पीत केली 
३३ अर्थसहाय्य (२८१००९०२) आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य मुळ ५००००० | २३१३०० कोरोना विषाणू 
लेखाशिर्ष २८१० नवीन व पुनर्वि() २६८७०० प्रादुर्भावाच्या 
नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, ८०० | YHU= २३१३०० पार्श्वभूमीवर वित्त 
इतर खर्च, (00)(09) महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाने तरतूद 
विकास अभिकरण (कार्यक्रम) अन्य योजनेसाठी 
(२८१०००३४) (वेतनेतर) वळती केली 
३१, सहायक अनुदान आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य मुळ ५०००००० 7 - कोरोना विषाणू 
लेखाशिर्ष २८१० नवीन व पुनर्वि() ५१९०५९ प्रादुर्भावाच्या 
नवीकरणीय ऊर्जा, go इतर, ८०० | पुनर्वि() ४४८०९४१ पार्श्वभूमीवर वित्त 
इतर खर्च, (00)(04) महाराष्ट्र ऊर्जा एकूण ०० विभागाने अन्य 
विकास निधीमधून भागविलेला खर्च योजनेसाठी 
(कार्यक्रम) (२८१००१२३) ५० इतर वळती केली 
खर्च आहे. 
एकूण २८१० अर्थसंकल्पित ८०००००१ 
एकूण २८१० पुनर्विनियोजन (+/-) (- ६०९९६४१ 
एकूण २८१० १९००३६० | १३७५३६० | ५२५००० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०५१०१६३३०६५११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 


Nanasaheb 


Rajaram Dhane 


(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२१/प्र.क्र.४१(५/ऊर्जा-३ 


२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्यादित, wears, ais (पूर्व), मुंबई-५१ 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पक्ुसंवर्धन आयुक्‍तालयाशेजारी, स्पायसर कॉलेजच्या 
५ समोर, औंध,पुणे 
६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१० कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
११ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१२ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
१३ सामाजिक न्यास व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१४ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


